महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीस (कार्यक्रम) 
या योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(सन २०२४-२५ मागणी क्रमांक झेडए-२, 
लेखाशिर्ष २२३० ए३४३) 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मनासो-२७२४/प्र.क्र.४ ८/कौडल्य-२ 
खोली क्र. ४३५, ४ था मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मे, २०२४ 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दिनांक १ एप्रिळ, २०२४ 
२. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे दि ०७ मे, २०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षामध्ये, मागणी क्र. झेडए-२ (२२३० ए३४३) या लेखाशिर्षा खाली रु. ६,७५.३५ हजार (अक्षरी रुपये 
सहा कोटी पंच्याहत्तर लाख पस्तीस हजार फक्‍त ) इतक्या निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र. १ परिपत्रकान्वये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.२ अन्वये, महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता (कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये, मागणी क्र. झेडए-२ 
(२२३० ए३४३) अंतर्गत १० कंत्राटी सेवा या उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधील निधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबतची शासनास विनंती केली आहे. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत प्रशासकिय कामकाजासाठी सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ ( २२३० ए३४३ ) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधील रु.८२,०८,५१५/- (अक्षरी रुपये AVA लाख आठ हजार पाचडो पंधरा रुपये फक्त) 
इतका निधी वितरीत करून खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) प्रशासकिय कामकाजासाठी सन २०२४- 
२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ (२२३० ए ३४३ ) अंतर्गत (१०) कंत्राटी सेवा या 
DATA उपलब्ध असलेला रु.८२,०८,५१५/-(अक्षरी रुपये AVS लाख आठ हजार पाचऱो 
पंधरा रुपये फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मनासो-२७२४/प्र.क्र.४८/कौशल्य-२ 


२. सदरहू खर्च मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, (०१) महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२३० ए३४३ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ 
मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. याकरिता आयुक्त, कौडठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांना नियंत्रण 
अधिकारी, सहायक संचालक, लेखा यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना “नोडळ एजन्सी” म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 


४. सदर निधी आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 
यांनी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांचेकडे वर्ग करुन याबाबतचे लेखे स्वतंत्रपणे 
अद्ययावत ठेवावेत. उपरोक्त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच 
कारणास्तव खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता 
सोसायटी यांची राहील. निधी खर्च करताना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना/अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


५. सदर निधी वित्तीय नियमपुस्तीका १९७८ नियम क्र. २७ (२) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांचे 
मान्यतेने व वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०२४ 
मधील सूचनांनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०५१५१४४३५०१७०३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 


Digi 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 

5 


4.20=d3a61cf46d54b669ba9fSd9ba4f32dd8ed54a7ea64e7d1483ae325db 


5853005, postalCod 


2, st=Mahar. 
C H A U D H A R | seriaINumber=8933E15B4DBF1243939DE4EFCC94AD 14311 DES6B3F2F32FO 
837980F363FA8D, cn=VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 
Di 


2024.05.15 14:56:55 +05'30' 


(विनोद वि. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


१ 

२. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 

६. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
७. कक्ष अधिकारी, प्रशा-३ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवड नस्ती (कौडल्य-२), 


पृष्ठ २ पैकी २ 


